सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद नियामक 
मंडळावरील ६ अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एसपीआय-२०२०/प्र.क्र.४४/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-२५ सप्टेंबर, २०२०. 


didi: शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र: एसपीआय २०२०/प्र.क्र.४४/२८, 
दिनांक ०८/०७/२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-२८) च्या दिनांक ०८/०७/२०२० च्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मध्ये- 
“माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या” 
ऐवजी 
“सामान्य प्रशासन विभागा ( माजी सैनिक कल्याण) च्या” 
अधिनस्त सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद कार्यरत आहे, असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०२०१००५१४४००२२४०७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिलीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VALVI JANA JIVA 


(ज.जि.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबा/पुणे/कोकण/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

६. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद. 

८. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००१. 

९. प्रधान सचिव व विशोष चौकशी अधिकारी (१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई. 
१०. श्री. विनायक गोपाळ पाटणकर, निवृत्त जे.जनरल, विनायक आश्रम,७५९/१५, डेक्कन जिमखाना, 

पुणे-४११ ००४. 


शासन शुध्दीपत्रक PAH: एसपीआय-२०२०/प्र.क्र.४४/का.२८ 


११. श्री. शशिकांत दामोदर सोहनी, निवृत्ती मेजर जनरल, १७, बलंकार सोसायटी, रणदिप बंगला, कर्वेनगर, 
पुणे-४११ ००४. 

१२. श्री.विजय पांडुरंग पवार, निवृत्त मेजर जनरल, बी-१, १०५४, क्लोव्हर हाईटस, साळुंके विहारसमोर, 
वानोवरी,पुणे-४०. 

१३. श्री.शशिकांत गिरीधर पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल, ७५, रक्षक सोसायटी, औंध कँप पुणे-२७. 

१४. श्री. भालचंद्र श्रीनिवास करपे, निवृत्त कमोडोर, १-बी, श्रीपाद अपार्टमेंट,१९ चिंतामणी को. ऑप. हौ. 
सो.बर्वेनगर,पुणे-४११ ०५२. 

१५. श्री.रविंद्र हेमचंद्र कर्वे, निवृत्त एअर कमोडोर, प्लॉट नं.३४, आदर्शनगर हौ.सो.सातारा रोड,पुणे-४११ ०३७. 

१६.*स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद, स्टेशन हेडक्वार्टर, औरंगाबाद-४३१ ००२. 

१७. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती/का.२८ (दोन प्रती). 

टिपः पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


